महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीकडून 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात 
येणाऱ्या विविध योजनांच्या खर्चासाठी 
(कार्यक्रमांतर्गत) प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२४/प्र.क्र.११/उसाअ/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०८/०७/२०२४ 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : इयुए-१०७५/एलजेजे, दि.१६.४.१९७५ 

२) अल्पसंख्याक विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१६/प्र.क्र.६(सुधा-१)/का- 
४, दि.५.१०.२०१६ 

३) शासन परिपत्रक, अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.०१.०४.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये 
वैचारिक आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू 
साहित्य अकादमीची स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये उर्दू साहित्य अकादमी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 
योजनांचे पुनर्विलोकन करण्यात आलेले असून सदर योजनांची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करण्या 
करिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीकरिता माहे एप्रिल, 
२०२४ ते जुले, २०२४ या ०४ महिन्यांकरिता रुपये २१,१२,०००/- (रुपये एकवीस लाख बारा हजार 
फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन २०२४-२५ प्रथम ०४ महिन्यांकरिता (एप्रिल, २०२४ ते जुले, २०२४) 
वितरण व संवितरण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्यात आलेल्या रु.२१,१२,०००/- (रुपये एकवीस 
लाख बारा हजार फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्रमांक २ अन्वये शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या योजनांपैकी महाराष्ट्र राज्य 
उदू साहित्य अकादमीकडून राबविण्यात येणाऱ्या खालील योजना त्यापुढे दर्शविलेल्या खर्चाच्या 
मर्यादेत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राबविण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र उद्दीष्टये खर्च मर्यादा 
।१ | इमकान या त्रैमासिकाचे प्रकाशन रु. १,००,०००/- 
उदु मुशायरा आयोजित करणे रु.४,००,०००/- 


राज्य स्तरीय/ जिल्हा स्तरीय कार्यशाळा/ सेमिनार व | रु.३,००,०००/- 
उददू-मराठी संमेळन आयोजित करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२४/प्र.क्र.११/उसाअ/का-४ 


प्रत :- 


महाविदयालयाना अनुदान मंजूर करणे 


४ उर्दू भाषा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी उर्दू झाळा व | रु. १,४५,०००/- 


षु उदु ग्रंथालयांना नियतकालिके व पुस्तके पुरविणे २०२३- | रु.५,६७,०००/- 
२४ 

६ । उदू हस्तलिखिताचे प्रकाशन तसेच मराठी-उदू | रु. ६,००,०००/- 
अनुवादकांना आर्थिक अनुदान देणे. २०२२ 

(अक्षरी रूपये एकवीस लाख बारा हजार फक्त) रु.२१,१२,०००/- 


२. सदरहू रक्‍कम “मागणीक्र. झेडई-०१, लेखाशीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 

समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम ०१- अल्पसंख्याक सहाय्य (०१) (२३) महाराष्ट्र राज्य उदू 

साहित्य अकादमीच्या विविध योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) ३१-सहाय्यक अनुदाने 

(वेतनेत्तर) (२२३५ बी ०९४)” या खालील सन २०२४-२५ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ 
दि.०१.०४.२०२४ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०७०९१७०१२९०२१४ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VISHAKHA SACHIN 


ADHAV 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. अवर सचिव / कक्ष अधिकारी,(का-२) /(का-४) आणि (का-७) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई-३२ 


(विशाखा आढाव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई. 


. निवडनस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


